दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२१ ते 
दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२१ हा 
सप्ताह “कौमी एकता सप्ताह" 
म्हणून साजरा करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कौएदि-२०२१/प्र.क्र.६८/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा : १. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : जपूती २०२०/प्र.क्र.९५/२९, 
दिनांक १४ जानेवारी, २०२१. 
२. शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक : कौएदि-२०२१/ 
प्र.क्र.६८/का.८, दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२१. 


शुध्दीपत्रक : 


संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील परिपत्रकातील परिच्छेद २ मध्ये 
-यावर्षी दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी राष्ट्रीय एकात्मकतेची शपथ घ्यावयाची आहे? 
या ऐवजी 

-यावर्षी दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी राष्ट्रीय एकात्मकतेची Was घ्यावयाची आहे? 

असे वाचण्यात यावे. 
2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०२११११६१३०४४५३३१४ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
D | N ESH MADHAVRAO SONYA a d by DINESH MADHAVRAO 


CN = DINESH MADHAVRAO SONAVANE, 0 


SONAVANE N, 5 = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = MINORITY 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2021.11.16 13:25:04 +05'30' 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
५) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई, 
) सर्वविभागीय आयुक्त, 
) सर्व जिल्हाधिकारी, 


शासन शुध्दीपत्रक Pat: कौएदि-२०२१/प्र.क्र.६८/का.८ 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

पोलिस महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 

सर्व पोलिस आयुक्त, 

सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक, 

अध्यक्ष/ सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 

अध्यक्ष/ कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई 

मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व महामंडळे, मंडळे आणि सार्वजनिक 
यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक/प्रशासकीय अधिकारी 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 

कक्ष अधिकारी, सा.प्र.वि./२८ व २९, सामान्य प्रशासन अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी, माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती संकेतस्थळावर प्रसिध्दीसाठी) 
निवड नस्ती (का-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


